Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


MAITAN 


......... 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक ४ ] 


गुरूवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०२० /माघ ३-९, शके १९ ४१ [ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक १५ जानेवारी २०२०. 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 

क्र.टिपीएस-२६१६/ ११३५ / प्र.क्र .२८१- नवि - ३०-२०१६ 

ज्याअर्थी, चिखली शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२६०० / १०२/ प्र.क्र .१८ ( बी )/ 
२०००/ नवि -३० , दिनांक २५ सप्टेंबर , २००३ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १० नोव्हेंबर , २००३ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजेचिखली , ता . चिखली, जि . बुलडाणा येथील स.क्र .८१ ( भाग) (यापुढे “ उक्त जागा ” असे 
संबोधले आहे ) मधील जागा “ आ.क्र .०४ - खेळाचे मैदान ” क्षेत्र ०.९ ५ हे. आर . व “ आ.क्र .१० -प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ”, क्षेत्र ०.३५ हे. आर या 
आरक्षणांसाठी प्रस्तावित आहेत ( यापुढे “ उक्त आरक्षण " असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी,चिखली नगर परिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम (१९ ६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) च्या कलम ३७ (१) मध्ये दिलेले वैधानिक पद्धती अनुसरून दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी सर्वसाधारण सभेत 
ठराव क्र . ३३ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन उक्त आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव 
शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे. ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम (२ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करुन शासन, उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 
अ .-एक - अ-१ ( १७६५ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२० /माघ ३-९, शके १९ ४१ 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, चिखली नगर परिषद, चिखली यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 , dated 15th January 2020. 
MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


, 


No.TPS- 2616-1135- CR- 281 - UD- 30-2016 


Whereas, the Revised Development Plan of Chikhali City , Dist. Buldhana had been sanctioned by the Government 
under Section 31 of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as “ the said Act") vide Notification No.TPS - 2600 / 102/CR - 18 (B )/ 2000 /UD - 30 , Dated 25th September, 2003 and has 
come into force with effect from the dated 10th November, 2003 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan "); 

And whereas, according to the proposals of the said Development Plan , the land bearing Survey No. 81 (part) of 
Mouje Chikhali, Ta . Chikhali , Dist. Buldhana (hereinafter referred to as "the said land") is reserved for " Site No.04 - Play 
Ground " & " Site No. 10– Primary School & Play Ground " admeasuring 0.95 Ha. and 0.35 Ha. respectively (hereinafter 
referred to as “ the said Sites” ); 

And whereas , as per the provisions of Section 37 ( 1) of theMaharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 
(Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act"), theMunicipal Council, Chikhali videits General Body 
Resolution No. 33, dated 3rd February, 2016 has resolved to makemodification in the sanctioned Development Plan of 
Chikhali , so as to delete the said land from the said sites and to include the same in Residential Zone (hereinafter 
referred to as “the proposed modification ") and accordingly submitted the proposal to Government for sanction ; 

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning,Maharashtra 
State , the Government is of opinion that the proposed modification needs to be rejected ; 

Now , therefore in , exercise of powers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act, the Government 
ofMaharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 

This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Chief 
Officer, ChikhaliMunicipal Council, Chikhali. 
This notification shall also be published on the Governmentweb -site www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


VEENA MORE , 
Under Secretary. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १० . 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक १५ जानेवारी २०२० . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 

क्र.टिपीएस -२६१७/ १८७८ / प्र.क्र .१४ ९ - नवि- ३०-२०१७ 

ज्याअर्थी, चिखली शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२६०० /१०२/ प्र.क्र .१८ ( बी )/ 
२००० /नवि -३० , दिनांक २५ सप्टेंबर , २००३ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १० नोव्हेंबर, २००३ पासून अंमलात आली आहे . (यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे ); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२०/ माघ ३-९ , शके १ ९ ४१ 


३ 


उक्त 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजेचिखली , ता . चिखली, जि . बुलडाणा येथील स. क्र . ८७ ( भाग ) ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे 
संबोधले आहे ) मधील जागा “ आ.क्र .१५-स्मशानभूमी विस्तार ", क्षेत्र ०.३५ हे . आर. या आरक्षणांसाठी प्रस्तावित आहेत ( यापुढे “ उक्त आरक्षण " असे 
संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, चिखली नगर परिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम (१९ ६६ चा महा. ३७ वा) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) च्या कलम ३७ (१ ) मध्ये दिलेले वैधानिक पद्धती अनुसरून दिनांक २५ मार्च, २०११ रोजी सर्वसाधारण सभेत 
ठराव क्र . १९ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन उक्त आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव 
शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे. (यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे शासनाचे मत झाले आहे; 

त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट -कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकांराचा वापर 
करुन शासन , उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, चिखली नगर परिषद, चिखली यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने , 

वीणा मोरे , 
अवर सचिव . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११ . 


URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai-400 032 , dated 15th January 2020 . 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No.TPS- 2617-1878 - CR-149 - UD - 30-2017 


Whereas, the Revised Development Plan of Chikhali City, Dist. Buldhana had been sanctioned by the Government 
under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as “ the said Act”) vide Notification No. TPS- 2600 / 102 /CR - 18 ( B )/UD -30 , Dated 25th September, 2003 and has come 
into force with effect from the dated 10th November, 2003 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan "); 

And whereas, according to the proposals of the said Development Plan , the land bearing Survey No. 87 (part) of 
City Chikhali, (hereinafter referred to as" the said land") is reserved for " Site No.15– Extension to Cremation Ground" 
admeasuring 0.35 Ha . respectively (hereinafter referred to as “the said Sites”); 

And whereas, as per the provisions of Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”), the Municipal Council, Chikhali vide its General Body 
Resolution No. 19 , dated 25th March , 2011 has resolved to make modification in the sanctioned Development Plan of 
Chikhali, so as to delete the said land from the said site and to include the same in Residential Zone (hereinafter 
referred to as “the proposed modification ") and accordingly submitted the proposal to Government for sanction ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra 
State , the Government is of opinion that the said modification needs to be rejected ; 

Now , therefore in , exercise ofpowers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act, the Government 
ofMaharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 

This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Chief 
Officer, Chikhali Municipal Council, Chikhali . 
This notification shall also be published on the Governmentweb -site www.maharashtra.gov.in 
By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

VEENAMORE, 
Under Secretary . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२०/ माघ ३-९ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ -अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक कक्ष-१९ -जिप-पंस- ग्रापनि - कावि- ८०-२०२०. 

संदर्भीय पत्र क्र.कक्ष १९ -जिप- पंस - ग्रापनि- कावि - ५६-२०२० , दिनांक ९ जानेवारी २०२० अन्वये मा . जिल्हाधिकारी अकोला यांच्याकडील जिल्हा 
परिषद , पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीच्या संबंधात निर्वाचित सदस्यांची नावे कार्यालयीन आदेश पत्र क्र.कक्ष १९ -प्रस - जिप -पंस- कावि - ६२ 
२०२०, दिनांक १० जानेवारी २०२० नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक जानेवारी १०, २०२० 
रोजी पान क्र .१ ते ४ , अ.क्र . १२ वर प्रसिध्द झालेली आहे. 
त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 

या ऐवजी 


, 


अ . 


आरक्षण 


पक्ष 


कायमचा पत्ता 


क्र . 
( १ ) 


निवडणूक विभागाचा 
क्रमांक व नांव 

( २ ) 


निवडून आलेल्या 
सदस्याचे नांव 

( ४ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


३३ 


३३ चिखलगांव 


३४ 


३४ अंदुरा 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) उन्हाळे मिनाक्षी बाळकृष्ण भारिप बहुजन महासंघ मु.पो.हाता ,ता . बाळापुर , 

जि . अकोला 
बावणे संजय वासुदेव भारिप बहुजन महासंघ मु . पो . मिापुर , ता . 

जि . अकोला 
असे वाचावे 


ना.मा.प्र . 


अ . 


आरक्षण 


पक्ष 


कायमचा पत्ता 


क्र . 
( १ ) 


निवडणूक विभागाचा 
क्रमांक व नांव 

( २ ) 


निवडून आलेल्या 
सदस्याचे नांव 

( ४ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


३३ 


३३ चिखलगांव 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) उन्हाळे मिनाक्षी बाळकृष्ण भारिप बहुजन महासंघ 


मु . पो . मिापुर , ता . 

जि . अकोला 
मु.पो.हाता, ता . बाळापुर , 

जि . अकोला 


३४ 


३४ अंदुरा 


ना.मा.प्र . 


बावणे संजय वासुदेव भारिप बहुजन महासंघ 


अकोला : 
दिनांक १५ जानेवारी २०२० . 


जितेंद्र पापळकर ( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी, अकोला . 


भाग १ -अ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३. 
वाचा :- ( १) श्री . अविनाश नंदकिशोर अग्रवाल , स्विकृत सदस्य , नगर परिषद उमरखेड , यांचा राजीनामा अर्ज दिनांक ०६-०१-२०२० . 
( २) महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ४१ (२) . 

आदेश 
क्रमांक अका - १ - नपाप्र - कावि - २७-२०२०. 

ज्याअर्थी, श्री . अविनाश नंदकिशोर अग्रवाल, स्विकृत सदस्य , नगर परिषद , उमरखेड यांची ए.आय.एम.आय.एम. या पक्षाकडून स्विकृत सदस्य 
पदी नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली होती. तसेच वाचा क्र . ( १) अन्वये त्यांनी स्वतःत्यांचेस्विकृत सदस्य पदाचा राजीनामा 
दिनांक ०६ जानेवारी २०२० रोजी माझे समक्ष स्वाक्षरी करुन सादर केला आहे. आणि सदर राजीनाम्यावर त्यांनी स्वतःचे ओळखपत्र व आधार कार्ड 
साक्षांकीत करुन ओळख पटवून दिली आहे . 

त्याअर्थी, वाचा क्र . (२ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ४१( २) च्या तरतुदीची पुर्तता 
झालेली असल्यामुळे, श्री . अविनाश नंदकिशोर अग्रवाल, स्विकृत सदस्य , नगर परिषद, उमरखेड यांचे स्विकृत सदस्य पदाचा राजीनामा मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


यवतमाळ : 
दिनांक ७ जानेवारी २०२० . 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२० /माघ ३-९ , शके १९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


५ 


मंगळवार , जानेवारी १४ , २०२० / पौष २४ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक - कक्ष-१ ९ -जिप - पंस -ग्रापनि- कावि - ७१-२०२०. 


ज्याअर्थी, अकोला जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या पंचायत समितीकरिता पहिल्या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता ग्राम विकास विभागाचे 
अधिसूचना क्र . पंसनि -२०१८ / प्र.क्र . २१८(१ ) (२ )/पंरा-२ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग व सर्वसाधारण प्रवर्ग यामधील महिलांसह खालील अनुसूचित नमूद प्रमाणे एकूण सभापती पदे निश्चित करून दिलेली आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


प्रवर्गाचे नांव 


पद संख्या 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१ पद 


२ 


अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जाती महिला 
अनुसूचित जमाती 


१ पद 


३ 


१ पद 


४ 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


१ पद 


५ 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला 


१ पद 


६ 


सर्वसाधारण 


१ पद 


७ 


सर्वसाधारण महिला 


१ पद 


अ .-एक - अ -२ ( १७६५ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२०/ माघ ३-९ , शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती पदाचे 
आरक्षण व निवडणूका) नियम , १९६२ मधील नियम २( फ) च्या तरतुदीअन्वये मी , जितेंद्र पापळकर , भाप्रसे, जिल्हाधिकारी, अकोला याद्वारे पहिल्या 
अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी जाहीर सोडतीत खालील अनुसूचित नमूद 
रकाना क्र . (२ ) मधील पंचायत समितीस , रकाना क्र . (३ ) मधील जागेचे आरक्षण निश्चित करून अधिसूचित करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


पंचायत समितीचे नांव 


आरक्षणाचा प्रवर्ग 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


पंचायत समिती , तेल्हारा 


नामाप्र महिला 


२ 


पंचायत समिती, अकोट 


अनुसूचित जाती महिला 


३ 


पंचायत समिती ,मुर्तिजापूर 


सर्वसाधारण 


पंचायत समिती , अकोला 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


५ 


पंचायत समिती , बाळापूर 


सर्वसाधारण महिला 


६ 


पंचायत समिती, बार्शिटाकळी 


अनुसूचित जाती 


७ 


पंचायत समिती, पातूर 


अनुसूचित जमाती 


उपरोक्त नमूद पंचायत समितीचे सभापती पदाकरिता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ह्या प्रवर्गामधील निवडून 
आलेले सदस्य उपलब्ध नसल्यास त्या सभापती पदाबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत 
समित्या ( सभापती व उपसभापती पदाचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ मधील नियम २फ (६ ) च्या तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


अकोला : 


जितेंद्र पापळकर ( भाप्रसे .), 


दिनांक १४ जानेवारी २०२० . 


जिल्हाधिकारी , 

अकोला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२०/ माघ ३-९, शके १ ९४१ 


७ 


५ ( २ ) 


मंगळवार , जानेवारी १४ , २०२० / 


पौष २४ , 


शके 


१ ९ ४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


वाचा: - ( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ४१६ ( ग्रामविकास विभाग ) दिनांक २७-११-२०१९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ४१७ ( ग्रामविकास विभाग) दिनांक २७-११-२०१९ . 
( ३ ) मा . ग्रामविकास विभाग यांचेकडील पत्र क्र . पंसनि -२०१८ /प्र.क्र . २१८ /पंरा -२ , दिनांक २८-११-२०१९ . 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ /जिपपसं -२०१९ /प्र.क्र . १९/ का -७, दिनांक १९ -११-२०१९. 
( ५ ) पंचायत समिती सभापती आरक्षण सोडत सभा दिनांक १३-०१-२०२० . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २१ -जिपपंसनिवड - कावि - ४५-२०२०. 


ज्याअर्थी, उक्त नमूद अ.क्र . (२) महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये वाशिम जिल्हा परिषदे अंतर्गत एकूण सहा 
पंचायत समितीच्या सभापती पदाकरिता, खालील अनुसूचित नमूदप्रमाणे आरक्षण निश्चित करून दिले आहे . ते आरक्षण खालीलप्रमाणे : 

अनुसूची 
अनुसूचित जाती नागरिकांचा मागासवर्ग नागरिकांचा मागासवर्ग सर्वसाधारण 

सर्वसाधारण 
( महिला ) 

प्रवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 

( महिला) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


०१ 


०१ 


०१ 


०१ 


०२ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२०/ माघ ३-९ , शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समितीचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) ( पदाचे 
आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ मधील नियम २ फ यातील तरतुदीनुसार मी , हृषिकेश मोडक , जिल्हाधिकारी, वाशिम याद्वारे दिनांक १६ जानेवारी 
२०२० पासून सुरु होणा- या अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी पंचायत समिती सभापती पदे खालील अनुसूचित नमूदप्रमाणे आरक्षित झाल्याचे अधिसूचित 
करुन संबंधित पंचायत समितीस वितरीत करण्यात येत आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


पंचायत समितीचे नांव 


सभापती पद ज्या प्रवर्गाकरिता आरक्षित झाले 


त्या प्रवर्गाचे नांव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


वाशिम 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


२ 


मानोरा 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 


३ 


मालेगाव 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


४ 


रिसोड 


सर्वसाधारण ( महिला) 


५ 


कारंजा 


सर्वसाधारण (महिला ) 


६ 


मंगरुळपीर 


सर्वसाधारण 


वाशिम : 
दिनांक १३ जानेवारी २०२० . 


हृषिकेश मोडक , 
जिल्हाधिकारी , 

वाशिम . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


